नागपूर सुधार प्रन्यास 
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर बसलेल्या 


अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासीयांना मालकी 
हक्काने पट्टेवाटप करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्र) - क्रमांक-नासुप्र-२०१५/प्र.क्र.५३/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 

१) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे पत्र क्र.अधी.अभि./५१९९, दिनांक १९/०८/२०१५, पत्र आणि पत्र 
क्र.अधी.अभि/३९५८ दि.२८/०७/२०१६, 

2) कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे पत्र क्र.का.अ.(मुी/१०२२० दिनांक १५/०१/२०१६ व पत्र 
क्र.अधी.अभि./११२०७ दिनांक ०३/०१/२०१६ 

3) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६/०४/२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) समक्रमांक दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१६ चा शासन निर्णय 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्र): 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ०४ येथील निर्गमित शासन निर्णयातील कांही “इतर अटी व शर्ती” 
सुधारित करण्यात येत असून, ह्या संबंधीत अटी आता खालीलप्रमाणे वाचाव्यात. खालील नमूद अटी व 
शर्ती व्यतिरिक्त असलेल्या इतर अटी व शर्ती या पूर्वीप्रमाणेच वाचण्यात याव्यात.:- 
संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन निर्णयातील अट ०४ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी. 
(१ प्रथम टप्प्यात, वरील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात यावी. 
(२) त्यानंतर, अशा अतिक्रमीत जमीनीचा एकत्रितात अभिन्यास तयार करावा व मंजूर 


करुन घ्यावा. 
(३) त्यानंतर, या क्षेत्राचा पुर्नविकास करतेवेळी, या मंजूर अभिन्यासानुसार कार्यवाही करणे 
सर्व संबंधितावर बंधनकारक राहील. 

(४ उपरोक्त प्रमाणे अभिन्यास करताना शाक्‍्यतो महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १९६६ मधील व विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार आवऱ्यक त्या 
सोयीसुविधा ठेवण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

(५) तथापि असा अभिन्यास तयार करताना, विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही 
तरतुदी शिथीळ करुन घेणे आवश्‍यक असल्यास, san शिथीलीकरणासाठी आवश्‍यक 
प्रस्ताव संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठवावा व संचालकांच्या 
मंजुरीप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्र) क्रमांकः नासुप्र-२०१५/प्र.क्र.५३/नवि-२६ 


०२. सदर शासन निर्णय (शुध्दीपत्र) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१६०३५७५८२५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2 eee ee 
Sanjay दमा 
Gokhale sue 
(सं.श.गोखले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
२) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 
३) जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर 
8) सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ. 
५) उप सचिव (नवि-२६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


